२०२०११२४१३१९२७३०१७ राष्ट्रीय रक्‍त धोरण व्यवस्थितरित्या राबविणेबाबत. 
Mee रक्‍्तपेढ्यांमध्ये रक्‍त व रक्‍तघटक 
रुग्णांना मोफत पुरविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२०/प्र.क्र.६९६/आरोग्य- ५ 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, 
१० वा मजला, मंत्रालय़, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: ११ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 


_ १) झासन परिपत्रक क्र. रारसे-२०१३/प्र.क्र.२२४/आ-५ दिनांक १८ जून, २०१४ 
२) शासन परिपत्रक क्र २७ दिनांक ५-आ/१४६.क्र.प्र/२०१५-रारसे .एप्रिळ२०१५, 


प्रस्तावना :- 


राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात एकूण ३४ Yad पेढ्या कार्यरत आहेत व या 
रक्‍तपेढ्यांमार्फत प्रतिवर्षी सुमारे १.५ लक्ष रक्‍त area संकलित करुन गरजू रुग्णांना रक्‍त पुरवठा 
करण्यात येतो. या संदर्भात शासनाने दि. २७ एप्रिल २०१५ च्या परिपत्रकानुसार रक्‍त पिडाव्यांसाठी 
सेवा शुल्क दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. सद्या देशात उद्भवलेल्या कोविड १९ महामारीमुळे 
सर्व सामान्य जनतेची सोय तसेच सर्वसामान्य रुग्णांची गरज व सोय लक्षात घेता सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या वैद्यकीय महाविद्यालय 
सलंग्न शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरती असणाऱ्या रुग्णांना रक्‍तपेढीतील रक्‍त पिठाव्या व रक्‍त 
घटक मोफत उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार शासन खालील 
प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वर्ष २०२०-२१ साठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभागाच्या वैद्यकीय महाविद्यालय सलंग्न शासकीय रुग्णालयात भरती असणाऱ्या रुग्णांवर 
रक्‍तपेढीतील रक्‍त fasten व रक्‍त घटक मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येतील. याबाबीवर होणारा 
खर्च हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२०-२१ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखड्यामध्ये (PIP) या बाबीसाठी प्राप्त झालेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. सदर sear 
तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२४१३१९२७३०१७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(9५८८५. वाहूल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव. 
२) मा. मुख्यमंत्री याचे खाजगी सचिव. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४) मा. विधान परिषद अध्यक्ष यांचे खाजगी सचिव. 


x= 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त (सर्व) 

आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

१०) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, वरळी, मुंबई. 

११) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई. 

१२) धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, वरळी, मुंबई. 

१३) महानगरपालिका आयुक्त (सर्व) 
) 


७ व ie 


) 
) 
) 
) 
) मा. विधान सभा अध्यक्ष यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 
) 
) 


ao) 


१४) जिल्हाधिकारी (सवी 

१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी. 

१६) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे. 

१७) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१८) अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय (सवी. 

१९) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

२०) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

२१) जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी. 

२२) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 

२३) वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका (सवी. 

२४) धर्मादाय संस्था संचलित/खाजगी/रेड क्रॉस रक्‍तपेढया (सवी. 

२५) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

२६) मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२७) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२८) निवड नस्ती (आरोग्य-५). 


